आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
शासकीय आश्रमशाळांतर्गत 
साधनसामुग्रीसाठी निधी वितरण. 
(लेखाशीर्ष २२२५ डी ७३४) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२६ मार्च, २०२१. 


वाचा - 


-O 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० व दि.१५.०३.२०२१. 
शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. शाआडा-२०१६/प्र.क्र.४६२/का-१३,दि.२९.०४.२०१७. 

शासन परिपत्रक, आ.वि.वि.क्र.शाआठा-२०२०/प्र.क्र.१२२/का-१३,दि.२०.११.२०२०. 

शासन निर्णय,आ.वि.वि. क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.११.२.२०२१. 

झासनपत्र, आदिवासी विकास विभाग क्र.शाआडा-२०२०/प्र.क्र.१०९/का-१३(अ),दि.२५.०३.२०२१. 
आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआडा-२०२०/प्र.क्र.११५/ का-१३(आ). 


A 


a Se NE Oe en "काकर 


AN 


oC 


c 
C5 


८८0 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सन २०१७-१८ या 
शैक्षणिक वर्षापासून वस्तुऐवजी त्याकरीता आवश्‍यक अनुज्ञेय रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर 
देण्याबाबत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यास अनुसरुन कोरोना 
विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर संदर्भ क्र.४ अन्वये चालू शैक्षणिक वर्षी इयत्ता ५ वी ते ९ वीच्या 
विद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येकी रु.३०००/- व इयत्ता १० ते १२ वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी रु.३५००/- इतकी 
रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्याबाबत शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच 
शासकीय आश्रमशाळा योजनेंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरील खर्च व सानुग्रह अनुदानाच्या 
खर्चाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य 
लेखाशीर्षाखालील शासकीय आश्रमशाळा समुह (लेखाशीर्ष २२२५ डी ७३४) याखाली वित्त विभागाने 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी संदर्भ क्र.४ 
अन्वये निश्चित केल्यानुसार अनुज्ञेय रक्‍कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या अनुषंगाने बाब 
क्र.२१-साधनसामुग्री याकरीता खालीलप्रमाणे रु.४५.०० कोटी निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२) शासकीय आश्रमशाळा योजनेंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरील खर्च व सानुग्रह 
अनुदानापोटी येणाऱ्या खर्चाकरीता बाब क्र.५०-इतर खर्च याकरीता खालीलप्रमाणे रु.५.०० कोटी निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(रू.लाखात) 
अ. | योजनेचे नांव व लेखाशीर्ष सन २०२०-२१ यापूर्वी वितरीत । सदर शासन निर्णयान्वये 
क्र. करीता केलेली तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित तरतूद असलेली तरतूद 

7 (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह २५०००.०० २५००.०० ४५००.०० 

(२२२५ डी ७३४), २१-पुरवठा 

वसामुग्री 
२ | (०१)(६०) आश्रमशाळा समुह 4000,00 400,00 400,00 

(2224 ST ७३४), 

५०-इतर खर्च 

एकूण 30000,00 3000,00 4o00,00 


2. वरीलप्रमाणे रू. ५०००.०० लाख (रू. पन्नास कोटी waa) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला 
आहे. सदर निधी संदर्भाधीन क्र. २ व ४ येथील सूचनेस अनुसरुन खर्च करण्यात यावा. 


३. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च 
करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील दिलेल्या fread काटेकोरपणे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधितांची राहील. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनोौ.सं.क्र.३०८/व्यय-१४, दि.२६.०३.२०२१ अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१९१२४७३७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Ravi Nn d ra Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
D i b postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| g a mM a rro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c489 
7737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
U te Date: 2021.03.27 14:03:27 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास ) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


van 6 © 


आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 


महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

उपसचिव /कक्ष अधिकारी (का-१३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


